सहसंचालक, नगर रचना संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१६, दि.०१.०१.२०१७ 
व दि.०१.०१.२०१८ रोजीच्या प्रारुप ज्येष्ठतासूची 
प्रसिद्ध करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-१६१७/१७३२/प्र.क्र.२०९/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा : 


Ate 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११. 


२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.टिपीव्ही-१७१५/२५/प्र.क्र.०४/नवि-२७, दि.१५.०१.२०१६. 
ae 
४. संचालक, नगर रचना, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/सहसंनर/अंज्येसू-२०१७/प्राज्येसू-२०१८/प्रशा-१/५०८५, 


संचालक, नगर रचना, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/सहसंनर/अंज्येसू-२०१६/प्रशा-१/५४६२, दि.१७.१०.२०१७. 


दि.२४.०८.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहसंचालक, नगर रचना 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१६, दि.०१.०१.२०१७ रोजीची व दि.०१.०१.२०१८ रोजीची 
ज्येष्ठता सूची शासन स्तरावरुन प्रसिद्ध करण्याबाबतचा प्रस्ताव संचाळक, नगर रचना, पुणे यांच्या 
संदर्भाधीन क्र.३ व ४ येथील पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सहसंचालक, 
नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१६ दि.०१.०१.२०१७ व दि.०१.०१.२०१८ रोजीची 
प्रारुप ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


परिपत्रक : 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहसंचालक, नगर रचना 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१६, दि.०१.०१.२०१७ व दि.०१.०१.२०१८ रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता 
सूची सोबतच्या अनुक्रमे परिशिष्ट-अ, परिशिष्ट-ब व परिशिष्ट-क अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. 


OR. 


संचालक, नगर रचना, पुणे यांना कळविण्यात येते की, सदरच्या प्रारुप ज्येष्ठता सूची संबंधित 


अधिकार्‍यांच्या Fears आणण्याची कार्यवाही करावी. 


05. 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहसंचालक (गट-अ, राजपत्रित) 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, सन २०१६, सन २०१७ व सन २०१८ च्या प्रारुप 
ज्येष्ठता सूचीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या AIT A खातरजमा करण्यात यावी. तसेच उक्त ज्येष्ठता 
सूचीमध्ये काही आक्षेप/सूचना/हरकती असल्यास सदरचे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ 
दिवसांच्या आत लेखी निवेदनान्वये संचालक, नगर रचना, पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करण्यात 
याव्यात. उक्त कालावधीनंतर प्राप्त होणाऱ्या निवेदनांचा विचार करण्यात येणार नाही, याची नोंद घेण्यात 
यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६१७/१७३२/प्र.क्र.२०९/नवि-२७ 

०४. सदरहू प्रारुप ज्येष्ठता सूचीबाबत विहीत मुदतीत आक्षेप/सूचना/हरकती प्राप्त न झाल्यास 
याबाबत संबंधितांचे काहीही म्हणणे नाही, असे समजून सदरच्या ज्येष्ठता सूची अंतिमरित्या प्रसिध्द 
करण्यात येतील. 

०५. सदर प्रारुप ज्येष्ठता सूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/ 
२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

०६. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेताक २०१८१०३११६४९४८०२२५ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 
DN: c=IN, 
el 


Urban 
it Department, postalCode=400032 


2.5.4.20=21 ebe4508a75a7670415 1 2feeaabb8f2d5bc8 


Vishnu 
f857fe02cd29ce4bbb772da09, 
ber=f8a0fc598f692587efafe9bd62d/9e449F 
hripa | a | df81c803c27adf1782c97c76ebch. 


(९: 2018.11.05 12:14:12 +05'30' 


(वि. श्री. पाटील) 
सहपत्रे - परिशिष्ट अ, बव क. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सर्व सहसंचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
(संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 


प्रत - 
१. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (३-प्रती) 
२. सर्व विभागीय सह संचालक, नगर रचना. 
३. कक्ष अधिकारी (का-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. कक्ष अधिकारी (१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवडनस्ती (नवि-२७. 


KKKKK 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६१७/१७३२/प्र.क्र.२०९/नवि-२७ 


परिशिष्ट-अ 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहसंचालक, नगर रचना 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१६ रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता सूची 


नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-१६१७/१७३२/प्र.क्र.२०९/नवि-२७, दि.३१.१०.२०१८ चे सहपत्र 


अ. | ज्ये. Brom प्रवर्ग | जन्मतारीख । खात्यात प्रवेश | नियुक्‍ती | नियुक्ती | ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 

क्र. क्र. नांव केल्याचा दिनांक चा मार्ग दिनांक दिनांक 

दिनांक 

1१ | २ ३ हि ५ ६ |... ७", 8 ९ pao = i — eae = a १२ 

i i श्री.नो.र.शेन्डे । अ.जा. | १३/०६/१९६४ | ३१/०७/१९९२ | ११/०८/२०११ | पदोन्नती | 99/02/2099 | ३०/०६/२०२२ | बी.ई.सिव्हिल, I 
एम.प्लॅनिंग 
(अर्बन प्लॅनिंग) 

२ | २  श्री.सु.बा.नांगनुरे | खुला | ०५/११/१९६३ | ०६/०५/१९८३ | ०३/०७/२०१३ | पदोन्नती | ०३/०७/२०१३ | ३०/११/२०२१ | बी.इ.सिव्हिल, शि 
एम.प्लॅनिंग 
(अर्बन प्लॅनिंग) 

३ | ३  श्री.अभा.पाटील | इ.मा.व. | १०/०९/१९६८ | ०५/११/२००३ | ०३/०७/२०१३ | पदोन्नती | ०३/०७/२०१३ | ३०/०९/२०२६ | बी.इ.सिव्हिल, | 
was. (टि.पी.), 
ए.आय.टी.पी., 
एम.आय.ई. 

४ | ४ श्री.प्र.ग.भुक्ते । इ.मा.व. | १३/१२/१९६२ | ३१/१२/१९८४ | ०३/०७/२०१३ | पदोन्नती | ०३/०७/२०१३ | ३१/१२/२०२० | बी.ई.सिव्हिल, | 
एम.टेक 
(अर्बन प्लॅनिंग) 

५ | ५ | shat. खुला | ०१/०९/१९५८ | २८/०८/१९८१ | 08/03/2098 | पदोन्नती | 08/03/2098 | ३१/०८/२०१६ | बी.ई.सिव्हिल,ए शिका 

सुकळीकर म.ई.टि.पी. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६१७/१७३२/प्र.क्र.२०९/नवि-२७ 


ज्ये. | अधिकाऱ्याचे | प्रवर्ग | जन्मतारीख । खात्यात प्रवेश | नियुक्‍ती | नियुक्ती | ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्र नांव केल्याचा दिनांक | चामार्ग दिनांक दिनांक 
दिनांक 
२ ३ | 8 | षु ६ oe ८ ९ pq ae 92 
सहसंचालक, नगर रचना संवर्गातून वगळण्यात येत असलेले नाव 
५  श्री.सं.र.कुर्वे इमाव | १२/१०/१९५७ | ०८/०१/१९७९ | ०३/०७/२०१३ | पदोन्नती | ०३/०७/२०१३ | ३१/१०/२०१५ | बी.आर्च.,एआय से.नि. 
आयए, दि.३१.१०.२०१५ 
ए.आय.टी.पी., 
एम.टेक इन 
आर्किटेक्चर 
अर्बन प्लॅनिंग, 
एल.एल.बी. 
Vishnu 2 


मागम 


Shripati Patil = 


Date: 20 


fafeSbd62df9e449fdf81 
n=Vishnu Shripati Patil 


(वि. श्री. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६१७/१७३२/प्र.क्र.२०९/नवि-२७ 


परिशिष्ट-ब 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहसंचालक, नगर रचना 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१७ रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता सूची 
नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-१६१७/१७३२/प्र.क्र.२०९/नवि-२७, दि.३१.१०.२०१८ चे सहपत्र 


अ. | ज्ये. | अधिकाऱ्याचे | प्रवर्ग | जन्मतारीख | खात्यात प्र नियुक्ती । नियुक्ती येष्ठ पैवानिवृत्ती क्षणिक अभिप्राय 
क्र. क्र. नांव केल्याचा दिनांक चा मार्ग दिनांक दिनांक अर्हता 
दिनांक 
1१ | २ ३ | ४ ५ & | 8 ८ ९ 1१० a १२ 
7 7 श्री.सु.बा.नागनुरे | खुला | ०५/११/१९६३ | ०६/०५/१९८३ | 03/00/2093 | पदोन्नती | ०३/०७/२०१३ | 30/99/2029 | बी.ई.सिव्हिल, | 
एम.प्लॅनिंग 
(अर्बन प्लॅनिंग) 
२ | 2  श्री.अ.भा.पाटील | इ.मा.व. | १०/०९/१९६८ | ०५/११/२००३ | ०३/०७/२०१३ | पदोन्नती | ०३/०७/२०१३ | ३०/०९/२०२६ | बी.ई.सिव्हिल, शं 
was. (टि.पी.), 
ए.आय.टी.पी., 
एम.आय.ई. 
३ | 3 श्री.प्र.ग.भुक्ते । इ.मा.व. | १३/१२/१९६२ | ३१/१२/१९८४ | ०३/०७/२०१३ | पदोन्नती | ०३/०७/२०१३ | ३१/१२/२०२० | बी.ई.सिव्हिल, L | 
एम.टेक (अर्बन 
प्लॅनिंग) 
सहसंचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित) संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०१७ रोजीच्या प्रारुप ज्येष्ठता सूचीमधून वगळण्यात येत असलेली नावे 
। । श्री.नो.र.शोन्डे | अ.जा. | १३/०६/१९६४ | ३१/०७/१९९२ | ११/०८/२०११ | पदोन्नती | ११/०८/२०११ | ३०/०६/२०२२ | बी.ई.सिव्हिळ, | HALTS, 
एम.प्लॅनिंग यांना संचाळक 
(अर्बन प्लॅनिंग, | नगर रचना 
संवर्गात 
दि.३०.०४.२०१६ 
(म.ऊ.) & रोजी 
तदर्थ पदोन्नतीने 
पदस्थापना 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६१७/१७३२/प्र.क्र.२०९/नवि-२७ 


अ. । ज्ये. | अधिकाऱ्याचे | प्रवर्ग | जन्मतारीख | खात्यात प्रवेश । नियुक्ती | नियुक्ती । ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्र. नांव केल्याचा दिनांक | चामार्ग | दिनांक दिनांक अर्हता 
दिनांक 
1१ | 2 3 | 8 | 4 & | 0 | ¢ ९ 1१ | ११ | १२ 
२ | ५  श्री.सुशरी. खुला | ०१/०९/१९५८ | २८/०८/१९८१ | ०४/०३/२०१४ | पदोन्नती | ०४/०३/२०१४ | ३१/०८/२०१६ | बी.ई.सिव्हिल, | श्री.सु.श्री.सुकळी 
सुकळीकर एम.ई.टि.पी. । कर, 
सहसंचालक, 
नगर रचना हे 
नियत 
वयोमानानुसार 
दि.३१.०८.२०१६ 
(Am) रोजी 
शासन सेवेतून 
सेवानिवृत्त 
Vishnu a. 
Shripati Patil session 
(वि. श्री. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


KKK 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६१७/१७३२/प्र.क्र.२०९/नवि-२७ 


परिशिष्ट-क 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहसंचालक, नगर रचना 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता सूची 
नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-१६१७/१७३२/प्र.क्र.२०९/नवि-२७, दि. ३१.१०.२०१८ चे सहपत्र 


अ. । ज्ये. | अधिकाऱ्याचे | प्रवर्ग | जन्मतारीख | खात्यात प्रवेश । नियुक्‍ती | नियुक्ती | ज्येष्ठता =| सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्र. | क्र. नांव केल्याचा दिनांक । चामार्ग | दिनांक दिनांक 
दिनांक 
| a | 2 3 | 8 | ५ ६ 1 ७ | ८ ९ = a |. ११ | १२ 
i i श्री.सु.बा. खुला | ०५/११/१९६३ | ०६/०५/१९८३ | ०३/०७/२०१३ | पदोन्नती | ०३/०७/२०१३ | ३०/११/२०२१ | बी.इ.सिव्हिल, शि 
नांगनुरे एम.प्लॅनिंग 
(अर्बन प्लॅनिंग) 
२ | २ | asa इ.मा.व. | १०/०९/१९६८ | ०५/११/२००३ | ०३/०७/२०१३ | पदोन्नती | ०३/०७/२०१३ | ३०/०९/२०२६ | बी.ई.सिव्हिल, शि 
पाटील was. (टि.पी.), 
ए.आय. टी. पी., 
एम.आय.ई. 
३ | 3  श्री.प्र.ग.भुक्ते | इ.मा.व. | १३/१२/१९६२ | ३१/१२/१९८४ | ०३/०७/२०१३ | पदोन्नती | ०३/०७/२०१३ | ३१/१२/२०२० | बी.ई.सिव्हिल, | 
एम.टेक (अर्बन 
प्लॅनिंग) 
सहसंचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित) संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०१८ रोजीच्या प्रारुप ज्येष्ठता सूचीमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात येत असलेली नावे 
१ ४ | श्रीमती इ.मा.व. | ०५/०६/१९६७ | २१/०६/१९९० | ०५/०१/२०१७ | पदोन्नती | ०५/०१/२०१७ | ३०/०६/२०२५ | बी.ई.सिव्हिळ, । श्रीमती प्र.उ.भदाणे 
प्र.उ.भदाणे (खुला) was. सिव्हिल, | वश्री.न.रा.कावळे, 
टी.अँन्ड सी.पी., | उप संचालक यांना 
दि.०४.०१.२०१७ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६१७/१७३२/प्र.क्र.२०९/नवि-२७ 


अ. । ज्ये. | अधिकाऱ्याचे | प्रवर्ग | जन्मतारीख । खात्यात प्रवेश । नियुक्‍ती | नियुक्ती | ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्र. | क्र. नांव केल्याचा दिनांक चा मार्ग दिनांक दिनांक 
दिनांक 
२ ३ | 8 | 4 & | 8 ९ | qo a १२ 
५  श्री.न.रा.कावळे | अ.जा. | २९/०३/१९६३ | ०४/०४/१९८६ | ०५/०६/२०१७ | पदोन्नती | ०५/०६/२०१७ | ३१/०३/२०२१ | बी.ई.सिव्हिल, रोजीच्या शासन 
(अ.जा.) एम.टेक (अर्बन निर्णयान्वये 
प्लॅनिंग) सहसंचालक 
पदावर पदोन्नती 
देण्यात आलेली 
आहे. 
Vishnu 2-५: जरया 
Shripati रतत क वाचवा 
(वि. श्री. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ममल 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


